बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा 
गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर तसेच 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे 
मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशारत्र तसेच 
err व प्रसुतीशासत्र या विषयात पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी एकूण ०९ अध्यापकीय 
पदांच्या निर्मितीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २१२१/प्र.क्र.३६/२०२१/वैसेवा -२ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: २८ जानेवारी, २०२२ 

प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर 
व पुणे यांच्या सहकार्याने संचालनालयाच्या अधिनस्त बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे व इंदिरा गांधी 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे मनोविकृतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम 
सुरु करणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत नागपूर व अकोला येथील रुग्णालयातील खाटांचा वापर 
करुन इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, अकोला येथे बालरोगचिकित्साझास्त्र आणि स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु 
करण्याबाबत दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १६.०९.२०१९ नुसार केंद्र शासनाच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स या 
योजनेअंतर्गत मनोविकृती हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम संचालनालयाच्या अधिनस्त इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर आणि बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय, 
पुणे येथे प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर व पुणे यांच्या सहकार्याने सुरु करण्यास मंजूरी प्रदान केली आहे. 
त्यानुसार बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे व इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र , 
बालरोगचिकित्साझास्त्र आणि स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करणे तसेच अस्तित्वात 
असलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये पदव्युत्तर विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यासाठी सद्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळामध्ये 
अतिरिक्‍त अध्यापकीय पदे निर्माण करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर 
व पुणे यांच्या सहकार्याने संचालनालयाच्या अधिनस्त बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे व इंदिरा गांधी 


शासन निर्णय क्रमांक: पदनि - २१२१/प्र.क्र.३६/२०२१/वैसेवा -२ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे मनोविकृतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम 
सुरु करणे तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत नागपूर व अकोला येथील रुग्णालयातील खाटांचा वापर 
करुन इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, अकोला येथे बालरोगचिकित्साशास्त्र आणि स्त्रीरोग व प्रसुतीशासत्र विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ०९ अध्यापकीय पदे नव्याने निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. पदनाम/ विषय संबंधित संस्था पदसंख्या 
वेतनश्रेणी 
7 प्राध्यापक स्त्रीरोग व प्रसुतीशासत्र इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय शि 
रु. १,४४,२००- महाविद्यालय, नागपूर 
२,१८,२००/- 
(लेवल-१४) 
२ । सहयोगी प्राध्यापक ' स्त्रीरोग व प्रसुतीशासत्र इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय * 
रु.१,३१,४००- महाविद्यालय, नागपूर 
२,१७,१००/- | बालरोगचिकित्साशासत्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, | 
(लेवल-१३ ए) अकोला 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशासत्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, = 
अकोला 
३ | सहायक प्राध्यापक मनोविकृतीशासत्र  बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, | 
रु. ५७,७००- पुणे 
i a मनोविकृतीशासत्र& इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय | 
(लेवल-१०) महाविद्यालय, नागपूर 
स्त्रीरोग व प्रसुतीशासत्र इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय | 
महाविद्यालय, नागपूर 
बालरोगचिकित्साशासत्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ०२ 
अकोला 
एकूण ०९ 
2. बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 


तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथील ०९ पदांच्या वेतनावर वार्षिक रु.१,७५,१०,६५२/- (रु. 


एक कोटी पंच्चाहत्तर लाख दहा हजार WER बावन्न फक्त) इतका वार्षिक खर्च करण्यास शासनाची मान्यता 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदनि - २१२१/प्र.क्र.३६/२०२१/वैसेवा -2 


देण्यात येत आहे. याबाबतचा खर्च संबंधित संस्थांनी सदर प्रयोजनार्थ त्यांना मंजूर असलेल्या लेखाशिर्षातून 
भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय मा.मंत्रीमंडळाने दि.१२.०१.२०२२ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १०८०१/२०२१ (आ.पु.क.), दिनांक २५.१०.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२८१०४३५९९९१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5 h 1 a Digitally signed by Shivaji Sampatrao Patankar 
7 | Vaj | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99270d58a9b5eee 189cedaf5d07b49 
S a mM p a t [| a O 0751cOb9a3ad283cb0f2aa1c67e62fdOd, 
serialNumber=6b9623012ceb36169f87af4c1b6 
870fe8d2120e02fdal ff2c017fe617cdeda5c, 


Patankar paces ceeded 
शिवाजी पाटणकर 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

१०. अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे / इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, नागपूर / शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 

११. सर्व सहसचिव / उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुबई 

१२. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/अकोला 

१४. निवडनस्ती (वैसेवा-२). 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


